राज्य अधिनियमांच्या पुनर्मुद्रितांचे स्वरुप 
बदलून केंद्रिय अधिनियमांच्या 
पुनर्मुद्रितांप्रमाणे राज्य अधिनियमांच्या 
पुनर्मुद्रितांची अद्ययावत रचना करून केंद्रिय 
अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते व राज्य 
अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते यांच्यात साधर्म्य 
साधण्याबाबत . 


महाराष्ट्र हासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.४७/ब 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ६ मे २०२२. 


प्रस्तावना:- 


उच्च न्यायालय, दिल्ली येथील रिट याचिका क्र. ४७६१/२०१६ व किरकोळ दिवाणी 


अर्ज २२९१४/२०१६ यातील आदेझानुसार विधि आणि न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, 


भारत सरकार, दिल्ली यांच्याकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार 


https://www.indiacode.nic.in या संकेतस्थळावर राज्य अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते 


अपळोड करण्यासाठी राज्य अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते ही केंद्रिय अधिनियमांच्या 


पुनर्मुद्रितांप्रमाणे असणे आवश्‍यक आहे. 


२. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या केंद्र शासनाच्या 


httos://www.indiacode.nic.in या पोर्टलसंबंधातील विधि आणि न्याय मंत्रालय, विधायी 


विभाग, भारत सरकार, दिल्ली येथील तज्ज्ञांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या 


बैठकीमध्ये केंद्रिय अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते ज्या स्वरुपात आहेत त्याच स्वरुपात राज्य 


अधिनियमाची पुनर्मुद्रिते असणे व सदर पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्‍यक आहे असे निदेश 


राज्य शासनास दिले आहेत. 


३. केंद्रिय अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते व राज्य अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते यांच्यात साधर्म्य 


साधण्याकरिता राज्य अधिनियमांच्या पुनर्मुद्रितांमध्ये समासातील समास टीप व 


समासातील अधिनियमाचे संदर्भ हे मूळ मजकुराच्या ठिकाणी नमूद करण्यासंदर्भातील बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.४७/ब 


शासन निर्णय:- 

१. केंद्रिय अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते व राज्य अधिनियमांची पुनर्मुद्रिते यांच्यात 
साधर्म्य साधण्यासाठी यापुढे राज्य अधिनियमांच्या पुनर्मुद्रितांमधील समासातीळल टीप 
ही संबंधीत कलमाच्या मजकूराच्या अगोदर व समासातील अधिनियमाचा संदर्भ हा 
संबंधित अधिनियमाच्या संक्षिप्त नावानंतर नमूद करण्यात येईल. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/१५9॥॥.9०५९.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०६१६२२४३२६१२ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
५ U Pp R | YA S H R | KA R 00 OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 


4.20=fa92421d69f1f08d1aa75db963633617a7383d99bde694777 
8936d8adf679274, postalCode=401 hi 


DHAWARE = oe ene 
(सुप्रिया श्री. धावरे) 
प्रार्पकार-नि-सह सचिव, 
विधि व न्याय विभाग. 


प्रत :- 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालयातील उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ, मुंबई. 
६. मा. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक, 
विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. सचिव (विधि विधान) यांचे स्वीय सहायक, 
विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
. ग्रंथपाल, मा. उच्च न्यायालय ग्रंथालय, फोर्ट, मुंबई. 
१०. मा. व्यवस्थापक, शासन मुद्रण व लेखन सामग्री व प्रकाशने. 
चर्नी रोड स्टेशन जवळ, नेताजी सुभाष मार्ग, मुंबई Yoo ००४. 
११. संचाळक, मराठी भाषा विभाग, ५ वा मजला, प्रशासकीय इमारत, शासकीय 
वसाहत, वांद्रे (पूर्व ), मुंबई-४०००५१. 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


